उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालये / 
उपजिल्हा / जिल्हा रुग्णालय/ सामान्य 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील ९९ 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेण्याबाबत.पूरकपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पूरकपत्रक क्रमांकः अपदे - २०२२/प्र.क्र.१४२/ आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २२ जुले, २०२२ 


वाचा :- सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय , अपदे - २०२२/प्र.क्र.१४२/ आरोग्य-३अ, 
दि.१० मे,२०२२ 


शासन पूरकपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १० मे, २०२२ च्या शासन निर्णयामधीळ अनुक्रमांक ०३ मध्ये 
खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


६. । मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 


नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर 


शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


2. सदर शासन पूरकपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.inuy संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२२११४९१८३८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन पूरकपत्रक क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
DEEPAK DEEPAK NIVARTTI 
NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.07.22 16:06:36 
KENDRE +05'30' 
(दी. नि. केंद्रे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (असंसर्गजन्यरोग) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे/रायगड/पाळघर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/पालघर 

. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचेमार्फत). 

९. 


वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठरपैकी२ 


